“उद्योग उपसंचालक Gifs) गट-अ” या 
संवर्गाची दि.१.०१.२०२३ ची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२३/१६९/प्र.क्र.६०/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०२३. 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.६.२०२१. 
२)सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टिआरएन-२०२१/प्र.क्र. २६/सीपीटीपी- 
अ, दि. ०३/०३/२०२२. 
३) या विभागाचे शासन BIST क्र. ज्येष्ठता-२०२०/५९/प्र.क्र. १७/उद्योग-३, 
दि. १५/०६/२०२२. 
8) या विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-२०२२/८५/प्र.क्र. 
२३/उद्योग-३, दि. ०१/१२/२०२२. 
५) या विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र. २६/उद्योग-३, दि. 
१५/०३/२०२३. 
६) या विभागाचे शासन आदेडा क्र. पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र. ३०/उद्योग-३, 
दि. २०/०३/२०२३. 
७) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/ज्ये.सू/उउसं(तां.)(गट- 
ओ/२०२३/ओ-३०२, दि. २३/०२/२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 

उद्योग संचाळनाळयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक, गट-अ” 
संवर्गात सन २०२२ या कॅलेंडर वर्षात राज्यसेवा परीक्षा-२०१८ मधून सदर संवर्गात निवड 
झालेल्या २ अधिकाऱ्यांची अंतिम गुणवत्ता संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आली आहे. 
त्यास अनुलक्षुन संदर्भ क्र. २ च्या शासन आदेशान्वये सदर अधिकाऱ्यांची नियमित पदावर नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. या संवर्गाची सन २०२०, २०२१ व २०२२ या वर्षांची ज्येष्ठतासूचीमध्ये 
संदर्भ क्र. ४ च्या ज्रुध्दीपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. उक्त संवर्गात निवडसूची वर्ष 
सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ मध्ये देण्यात आलेल्या उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक) या 
पदावरील पदोन्नत्या हया सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेनुसार तदर्थ स्वरुपा ऐवजी 
तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असल्याबाबत शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/१६९/प्र.क्र.६०/उद्योग-३ 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या अधिसूचनेप्रमाणे मागील कॅलेंडर वर्षातील 
अंतिम ज्येष्ठता यादीतील सेवानिवृत्ती, निधन, राजीनामा इ. कारणांमुळे संवर्गात कार्यरत 
नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नांवे वगळून उर्वरित कार्यरत अधिकारी व तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीतील 
अधिकारी यांची एकत्रित यादी तयार करुन दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रस्तूत परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ठ-३ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 
५. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 
सदर परिपत्रक हे त्यासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना 
निदर्शनास आणावे. सर्व कार्यालय प्रमुखांनी या ज्येष्ठतासूचीतील माहिती सेवापुस्तक व अन्य 
उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून बरोबर असल्याचे प्रमाणित करावे. या ज्येष्ठतासूचीत काही 
वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे निवेदन विहित 

मार्गाने हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत शासनास सादर करावे. त्यानंतर 
प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही. 
६. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, 
यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार 
सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल. 
9. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥॥8॥/89॥॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१२१६१८०९३११० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM 
HAVAN 


SHASHANK 
सोबत = परिशिष्ट-३ TUKARAM CHAVAN ¢=:'\s वित O = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2023.04.12 16:24:42 +05'30 


(ठाझांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
) संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
) निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


दरवर्षी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 
१. संवर्गाचे नाव -उद्योग उप संचालक (तांत्रिक (गट अ) 
२. वेतन श्रेणी - एस-२०, ५६१००-१७७५०० 
३. दि.१ जानेवारी २०२३ रोजीची तात्परुती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२२ ते 39.92.2022 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची ) 


ज्येष्ठता शासकीय संबंधित पदावर | जन्मतारीख प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा । शैक्षणिक अर्हता शरा 
क्रमाक | अधिकाऱ्याचे नाव | नियुक्तीचा मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 
१ श्री. स्व.र.राठोड नामनिर्देशन २६.१०.१९८२ | अनुसूचित १५.१२.२०१५ | १९.११.२०१५ | ३१.१०.२०४० | बी.टेक (मेकॅनिकल), |शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ 
जमाती एम.बी.ए. (मार्केटिंग) |अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर नामनिर्देशानाने 
(वैध) नियुक्ती. उद्योग संचालनालयाचे पत्र 
क्र.उसं/आस्थापना/राप/विभाप/२०२१/५६ दि.१२.०७.२०२१ अन्वये 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण, शासन निर्णय क्र.परिवि- 
२०२१/प्र.क्र.११३/उद्योग-३ दिनांक २६.०४.२०२२ अन्वये परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करुन उद्योग उप संचालक (तांत्रिक) (गट अ) या 
पदावरिल नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली आहे. 
२ श्री. नि. सु. निकम नामनिर्देशन ।२६.११.१९८१ इमाव (वैध) १५.१२.२०१५ । १९.११.२०१५ |३०.११.२०३९ | बी. ई. (मेकॅनिकल) | शासन निर्णय क्रआयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/ उद्योग-३ 
दि.३१.१२.२०१२अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 


शासन निर्णय क्र आयएसटी २०१३/प्रक्रर८/उद्योग-३ दिनांक 
२४/०६/२०१४ नुसार श्री निकम यांची पूर्वाश्रमीची सेवा उद्योग अधिकारी 
(ता) गट -ब या विद्यमान सेवेस जोडून देण्यात आली आहे. 

शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर नामनिर्देडानाने 
नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, दि. 
३०.०१.२०१८ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब), उद्योग संचालनालय, 
मुंबई या पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत मान्यता देण्यात 
आली आहे. 


शासन निर्णय 


य क्र.इएसटी/२०१९/५९१/प्र.क्र.७८/उद्योग-३ 


दि.०७.११.२०१९अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त करून उद्योग उप 


संचालक (तां) 
आहे. 


) गट-अ या पदावरील नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली 


ज्येष्ठता शासकीय संबंधित पदावर | जन्मतारीख प्रवर्ग | नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
क्रमाक | अधिकाऱ्याचे नाव | नियुक्तीचा मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 


३ श्री. उ.कि. सांगळे नामनिर्देशन ।१५.११.१९७८ अनुसूचित ०९.१२.२०१५ |१७.११.२०१५ |३०.११.२०३६ | बी.ई. (मेकॅनिकल) | शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ 
जाती अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर APSA 
(वेध) नियुक्ती. 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, दि. 
३०.०१.२०१८ अन्वये पूर्वाश्रमांच्या कार्यालयाची सेवा विद्यमान सेवेस 
जोडण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. 

शासन निर्णय क्र. इएसटी-२०१९/५९१/प्र.क्र.७८/उद्योग-३ दिनांक 
०७.११.२०१९ अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग उप 
संचालक (तांत्रिक) (गट अ) या पदावरिल नियुक्‍ती नियमित करण्यात 
आली आहे. 
४ [sae नामनिर्दैशन ।१८.०२.१९८१ इमाव (वैध) १०.१२.२०१५ | १९.११.२०१५ ।२८.०२.२०३९ | बी ई इलेक्ट्रानिक | शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती १०१३/२४५/प्र.क्र.५४/उद्योग-३ दि. 
(श्रीम.मो. गो. पाटील) अँण्ड टेलेकमुनिकेशन |०७/१२/२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर APSA 
नियुक्ती. 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, दि. 
३०.०१.२०१८ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब), उद्योग संचालनालय, 
मुंबई या पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-२०१९/५९१/प्र.क्र.७८/उद्योग-३ दिनांक 
७.११.२०१९ अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग उप 


७0 


संचालक (तांत्रिक) (गट अ) या पदावरिल नियुक्‍ती नियमित करण्यात 
आली आहे. 
५ _ श्रीम.क.वि. खरात नामनिर्देशन ।१२.०७.१९८२ अनुसूचित १६.१२.२०१५ । १९.११.२०१५ |३१.०७.२०४० बी. इ. (यांत्रिकी ।शासन निर्णय क्र.नियुक्‍्ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ 
जाती अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर नामनिर्देडानाने 
(वैध) नियुक्ती. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, दि. 
३०.०१.२०१८ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत 
मान्यता देण्यात आली आहे 

शासन निर्णय क्र. इएसटी-२०१९/५९१/प्र.क्र.७८/उद्योग-३ दिनांक 
०७.११.२०१९ अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग उप 
संचालक (तांत्रिक) (गट अ) या पदावरील नियुक्‍ती नियमित करण्यात 
आली आहे. 


क्रमाक 


ज्येष्ठता 


शासकीय 
अधिकाऱ्याचे नाव 


संबंधित पदावर । जन्मतारीख 


नियुक्तीचा मार्ग 


प्रवर्ग 


नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 


दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शैक्षणिक अर्हता 


श्रीम. अ.वि.कोठारी 
(श्रीम. अ.नं. शर्मा) 


नामनिर्देशन ।२०.०४.१९८१ 


श्रीम.कि.अ. देशमुख 
(श्रीम.कि. चं. जगताप) 


नामनिर्देशन ।०४.१२.१९८३ 


खुला 


खुला 


१६.१२.२०१५ 


१९.११.२०१५ 


१९.११.२०१५ ॥३०.०४.२०३९ 


१९.११.२०१५ 139.92.2089 


बी. ई. (यांत्रिक) 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर नामनिर्देडानाने 


नियुक्ती. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, दि. 
३०.०१.२०१८ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत 


मान्यता देण्यात आली आहे 


खी 


शासन निर्णय क्र. इएसटी-२०१९/५९१/प्र.क्र.७८/उद्योग 


-३ दिनांक 


०७.११.२०१९ अन्वये परिवि 


आली आहे. 


बी. ई. इलेक्ट्रानिक 
अँण्ड टेलेकमुनिकेशन 


क्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग उप 


शासन 


नियुक्ती. 
शासन निर्णय क्र. इएसटी. 


निर्णय sb. regent 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर AMPA 


-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, 


-२०१९/५९१/प्र.क्र.७८/उद्योग. 


संचालक (तांत्रिक) (गट अ) या पदावरील नियुक्‍ती नियमित करण्यात 


दि.१७.११.२०१५ 


-३ दिनांक 


०७.११.२०१९ अन्वये परिवि 


आली आहे. 


क्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग उप 
संचालक (तांत्रिक) (गट अ) या पदावरील नियुक्‍ती नियमित करण्यात 


श्रीम.संगीता गजानन 
हिवाळे 


पदोन्नती ०३.०४.१९७२ 


खुला 


२४.११.२०२१ 


०७.०६.२०१७ |३०.०४.२०३० 


एम.ए.डिप्लोमा 
इन्सटुमेंटेशन 


शासन निर्णय क्रआयएसटी-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग 


इंजि. 


ia 


-२ या पदावर 


नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/ 
प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, दि.२४.०६.२०१४ नुसार पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान 


सेवेस जोडून देण्यांत आली आहे. शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१९/५९२/ 
प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त 


करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट बर्‍या पदावरील 


करण्यात आली आहे. शासन निर्णय 
क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ अन्वये उद्योग 
उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 


नियुक्ती नियमित 


क्रमाक 


ज्येष्ठता 


शासकीय 
अधिकाऱ्याचे नाव 


संबंधित पदावर | जन्मतारीख 


नियुक्तीचा मार्ग 


प्रवर्ग 
नुसार संवर्गात दिनांक 
प्रत्यक्ष रूजू 


दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शैक्षणिक अर्हता 


| 


श्री.सं.स.गवळी 


श्रीम.विद्या गजानन 
कुलकर्णी 


पदोन्नती २२.०२.१९७९ 


०८.०६.१९७७ 


०७.०६.२०१७ ०७.०६.२०१७ 


खुला 


२५.११.२०२१ ०८.०६.२०१७ 


२८.०२.२०३७ 


३०.०६.२०३५ 


एम.एस्सी.(अँग्री) 


डी. आय. ई. 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे संशोधन सहाय्यक, 
वर्ग-३ या पदावर दि.२८.०९.२००५ रोजी रुजू शासन निर्णय 
क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, दि.३१.१२.२०१२ 
अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर नामनिर्देशानाने 


नियुक्‍ती. शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ अन्वये नियुक्‍ती नियमित 
करण्यात आली. शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१५/प्र.क्र.६६/उद्योग-३, 
दि.०२.११.२०१५ नुसार पूर्वाश्रमीची सेवा जोडण्यांत आली आहे. शासन 
निर्णय क्र.पदोन्न-१४१७/११९/प्र.क्र.३३/उ-३, दि.०२.०६.२०१७ अन्वये 


उद्योग उप संचालक (तांत्रिक) (गट-अ) या संवर्गातील पदावर तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात आली होती तथापी सदरची पदोन्नती ही तात्पुरत्या 
स्वरुपाची असल्याबाबत शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र. 
२६/उद्योग-३, दि. १५.०३.२०२३ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये 


नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी 
दि.२४.०६.२०१४ अन्वये 
आली आहे. शासन निर्णय 


_-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
ये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 


-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, 
ये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 
TA क्र.इएसटी-२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उाद्योग-३ 


अधिकारी (तांत्रिक) (गट 


दि. 39.02.2098 अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग 


ट बोया पदावरील नियुक्‍ती नियमित करण्यात 


निर्णय 


आली आहे. शासन नि 


OPE क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३ 


दि.१८.११.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 


| 


श्री.उ.सु.दंडगव्हाळ 


२७.०७.१९७८ 


०८.०६.२०१७ 


०८.०६.२०१७ 


३१.०७.२०३६ 


बी.एस.सी. & 
एम.एस.सी. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी 


(मायक्रोबायोळॉजी) 


-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 


दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ अन्वये नियुक्‍ती 


नियमित करण्यात आली 


. शासन निर्णय क्र.पदोन्न- 


१४१७/११९/प्र.क्र.३३/उ-३, दि.०२.०६.२०१७ अन्वये उद्योग उप 


संचालक (तांत्रिक) (गट. 


-अ) या संवर्गातीलतदर्थ पदोन्नती देण्यात आली 


होती. तथापी सदरची पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याबाबत 


शासन निर्णय क्र. cals 


-२०२१/८५/प्र.क्र. २६/उद्योग-३, दि. 


१५.०३.२०२३ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. 


ज्येष्ठता शासकीय संबंधित पदावर | जन्मतारीख प्रवर्ग | नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
क्रमाक | अधिकाऱ्याचे नाव | नियुक्तीचा मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 


१२ श्रीमती सु.व.बावनकुळे पदोन्नती ३०.०१.१९६६ इ.मा.व. १२.०३.२०१९ । ०४.०१.२०१९ । ३१.०१.२०२४ बी.एस.सी. शासन निर्णय क्रआयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
(वैध) एम.कॉम. दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
एमआय नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
आरपीएम शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, 
दि.२४.०६.२०१४ नुसार पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 
आली आहे. 
शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४४८/प्र.क्र. १०१/उद्योग- 
३,दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां), गट-अ या पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती तथापी सदरची पदोन्नती ही तात्पुरत्या 
स्वरुपाची असल्याबाबत शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र. 
२६/उद्योग-३, दि. १५.०३.२०२३ अन्वये घेण्यात आलेला आहे 


१३ श्रीम. सीमा विलास पदोन्नती २२.०२.१९७२ | इ.मा.व. (वैध) | २५.११.२०२१ | ०४.०१.२०१९ | २८.०२.२०३० एम.एस.सी. शासन निर्णय क्रआयएसटी-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 

पवार बी.एड दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती शासन निर्णय क्रआयएसटी- 
२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, दि.२४.०६.२०१४ अन्वये पूर्वाश्रमीची 
सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत आली आहे 

शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. 
३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी 
(तांत्रिक) (गट ब) या पदावरील नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
पदोन्नती. 


१४ श्री. श्रीपाद शंकर दामले पदोन्नती ०१.०८.१९७१ खुला २५.११.२०२१ | ०४.०१.२०१९ | ३१.०७.२०२९ डी.एम.ई शासन निर्णय क्रआयएसटी-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती शासन निर्णय क्रआयएसटी- 
२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/उद्योग-३, दि.२३.०६.२०१४ अन्वये पूर्वाश्रमीची 
सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यात आली आहे. शासन निर्णय 
क्र.इएसटी-२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट बो या 
पदावरील नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली आहे.शासन निर्णय 
क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ अन्वये उद्योग 
उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 


क्रमाक 


ज्येष्ठता 


शासकीय 
अधिकाऱ्याचे नाव 


संबंधित पदावर | जन्मतारीख प्रवर्ग 


नियुक्तीचा मार्ग 


नुसार संवर्गात दिनांक 
प्रत्यक्ष रूजू 


दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शैक्षणिक अर्हता 


१५ 


१६ 


| 


श्री.हे.के.बदर 


श्री. गुरूशांतप्पा 
शरणप्पा 
हरळय्या 


श्री.सं.धा.बांगर 


पदोन्नती ०१.०५.१९७२ खुला 


पदोन्नती अनुसूचित 
जाती 


(वैध) 


०६.०१.१९७२ 


पदोन्नती 


अनुसूचित 
जमाती 
(वैध) 


२३.०६.१९८१ 


०४.०१.२०१९ ०४.०१.२०१९ 


२५.११.२०२१ ०४.०१.२०१९ 


२१.०१.२०१९ | ०४.०१.२०१९ 


३०.०४.२०३० 


३१.०५.२०३० 


३०.०६.२०३९ 


एम.एस.सी. 
(फिजिक्स) 


एलएलएम 


नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
शासन निर्णय 


आली आहे. 
शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४ 
३,दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग 


बीएससी (फिजिक्स) 


एम.एस्सी. 
(अँग्री) 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१ 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 


क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/ प्र.क्र.२८/उद्योग-३, 
दि.२४.०६.२०१४ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 


४८/प्र.क्र. १०१/उद्योग- 
उप संचालक (A), गट-अ या पदावर 


तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती. तथापी सदरची पदोन्नती ही तात्पुरत्या 
स्वरुपाची असल्याबाबत झासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र. 
२६/उद्योग-३, दि. १५.०३.२०२३ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. 


१/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
धिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 


नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/ 


प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, .२४.०६.२०१ 


४ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान 


सेवेस जोडून देण्यांत आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी. 


२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा 


कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट Hat पदावरील 


नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली 


आहे.शासन निर्णय 


क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ अन्वये उद्योग 


उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर 


शासन निर्णय क्रआयएसटी-२०१ 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१ 


आली आहे. 
शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४ 
३,दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग 


वर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 


१/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
front (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 


३/१४८/प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, 


दि.२४.०६.२०१४ नुसार पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 


४८/प्र.क्र. १०१/उद्योग- 
उप संचालक (तां), गट-अ या पदावर 


तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती.तथापी सदरची पदोन्नती ही तात्पुरत्या 
स्वरुपाची असल्याबाबत शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र. 


२६/उद्योग-३, दि. १५.०३.२०२३ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. 


क्रमाक 


ज्येष्ठता 


संबंधित पदावर । जन्मतारीख प्रवर्ग 


नियुक्तीचा मार्ग 


शासकीय 
अधिकाऱ्याचे नाव नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रूजू 


दिनांक 


दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शैक्षणिक अर्हता 


4¢ 


१९ 


२० 


श्री.दि.कि.शिवदास पदोन्नती 


| 
| 


२७.०७.१९८१ । अनुसूचित 
जाती 


(वैध) 


०४.०१.२०१९ 


श्री.अतुल दत्तु दवंगे २६.११.२०२१ 


श्री.केरण वसंत जाधव 


अनुसूचित 


०४.०१.२०१९ 
जाती 
(वैध) 


०४.०१.२०१९ 


०४.०१.२०१९ 


०४.०१.२०१९ 


३१.०७.२०३९ 


३०.११.२०३९ 


३१.१२.२०३९ 


बी.ई. 
(मेकॅनिकल) 


डी.एम.ई 
बी.ई.(ऑटोमोबाईल) 


बी.ई. 
(इलेक्ट्रॉनिक्स) 
अँड 
टेलिकम्युनिकेशन), 
एमबीए (एचआर) 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ प्र.क्र.५४/उद्योग-३, 
दि.०७.१२.२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट-ब) या संवर्गात 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१५/प्र.क्र.६६/ उद्योग-३, 
दि.०२.११.२०१५ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 
आली आहे. 
शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४४८/प्र.क्र. १०१/उद्योग- 
३,दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां), गट-अ या पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती. तथापी सदरची पदोन्नती ही तात्पुरत्या 
स्वरुपाची असल्याबाबत शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र. 
२६/उद्योग-३, दि. १५.०३.२०२३ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ प्र.क्र.५४/उद्योग-३, 
दि.०७.१२.२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट-ब) या संवर्गात 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र.इएसटी- 
२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब)या पदावरील 
नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली आहे. शासन निर्णय 
क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ अन्वये उद्योग 
उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ प्र.क्र.५४/उद्योग-३, 
दि.०७.१२.२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब या संवर्गात 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती.शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१५/प्र.क्र.६६/ 
उद्योग-३, दि.०२.११.२०१५ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस 
जोडून देण्यांत आली आहे. शासन निर्णय क्र.इएसटी 
४१८/९४/प्र.क्र५८/उद्योग-३ दि.०७.०५.२०१८ अन्वये परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करून उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब) या पदावरील नियुक्‍ती 
नियमीत करण्यात आली. शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४४८/प्र.क्र. 
१०१/उद्योग-३, दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां), गट- 
अया पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


ज्येष्ठता शासकीय संबंधित पदावर | जन्मतारीख प्रवर्ग | नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 


क्रमाक | अधिकाऱ्याचे नाव | नियुक्तीचा मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 
२१ श्री.प्रकाश दत्तात्रय पदोन्नती १६.१२.१९६६ खुला ०४.०१.२०१९ | ०४.०१.२०१९ | ३१.१२.२०२४ बी.ई. शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ प्र.क्र.५४/उद्योग-३, 
हणबर सर्वसाधारण (मेकॅनिक) दि.०७.१२.२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब या संवर्गात 
प्रवर्गात बदल नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
इमाव वैधता शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१५/प्र.क्र.६६/ उद्योग-३, 
प्रमाणपत्र दि.०२.११.२०१५ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 
दि.०२.०४.२०१ आली आहे. 

8 शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४४८/प्र.क्र. १०१/उद्योग- 
३,दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग उप संचालक (Ai), गट-अ या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. 

२२ श्री. सं. पं. कोलते नामनिर्देशन २८.०१.१९८४ खुला ०६.०८.२०१२ | २०.०३.२०१९ |३१.०१.२०४२ बी इ (कम्प्यूटर) |शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, दि.२४.०७.२०१२ 


अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) या पदावर नामनिर्देशानाने 
नियुकक्‍्ती.विभागीय परिक्षा अतिरिक्त चौथ्या संधीत उतीर्ण केली असल्याने 
ज्येष्ठता गमावली आहे.श्ा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ- 
३,दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) (गट अ) या पदावरुन 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती. 


२३ श्री.नि. भी. कोळेकर नामनिर्देशन २७.१०.१९७६ | भज (क) (वैध) | २६.०७.२०१२ | २०.०३.२०१९ | 39.90.2038 | बीई (प्रोडकान) ।शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, दि.२४.०७.२०१२ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) या पदावर नामनिर्देशानाने 

Pret fare परिक्षा अतिरिक्त चौथ्या संधीत उतीर्ण केली असल्याने 
ज्येष्ठता गमावली आहे.शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ- 
३,दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) (गट अ) या पदावरुन 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती. या विभागाच्या दि. २०.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये उद्योग 
उपसंचालक (तां) गट-अ पदावर पदानवत. 


क्रमाक 


ज्येष्ठता 


शासकीय 
अधिकाऱ्याचे नाव 


संबंधित पदावर | जन्मतारीख 


नियुक्तीचा मार्ग 


प्रवर्ग 
नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 


दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शैक्षणिक अर्हता 


२४ 


श्री.अ.उ.इंगळे 


सरळसेवा ३१.०५.१९९२ 


खुला ०२.१०.२०१९ 


०२.१०.२०१९ 


39.04.2040 


बी.टेक 
(इलेक्ट्रानिक्स) 


शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 
०९१९/प्र.क्र.३०/सीपीटीपी-अ दि.१७.०९.२०१९ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१८ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना साप्रवि शासन कार्यालयीन 
आदेश दि.०७.०१.२०२० अन्वये तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
साप्रवि शासन पत्र क्र.टिआरएन-२०२१/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी-अ 
दि.०३.०३.२०२२ अन्वये एकत्रिति परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-६ 
अंतर्गत उमेदवांराचे अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे 
गुणानुक्रमाने सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधिन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील.उ,ऊ.व का.विभाग दि.१५.०६.२०२२ अन्वये नियमित 
नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


२५ 


श्री.दि.बा.जाधव 


सरळसेवा २६.०६.१९८८ 


अ.जाती (वैध) । ०२.१०.२०१९ 


०२.१०.२०१९ 


३०.०६.१९४६ 


बी.टेक कम्प्युटर 
इंजि) 


शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 
०९१९/प्र.क्र.३०/सीपीटीपी-अ दि.१७.०९.२०१९ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१८ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना साप्रवि शासन कार्यालयीन 
आदेश दि.०७.०१.२०२० अन्वये तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
साप्रवि शासन पत्र क्र.टिआरएन-२०२१/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी-अ 
दि.०३.०३.२०२२ अन्वये एकत्रिति परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-६ 
अंतर्गत उमेदवांराचे अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे 
गुणानुक्रमाने सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधिन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील.उ,ऊ.व का.विभाग दि.१५.०६.२०२२ अन्वये नियमित 
नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


SHASHANK TUKARAM 
CHAVAN 


sd by SHASHANK TUKARAM CHAVAN. 

‘SHANK TUKARAM CHAVAN, C = IN, S = 
laharashtra, 0- GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2023.04.12 16:25:04 405'30' 


(शशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


